सन 2020-29 या आर्थिक वर्षाकरिता मागणी क्र.एक्स-४ 
मुख्य लेखाशीर्ष “७६१०-शासकीय कर्मचारी इ.ना कर्जे” या 
लेखाशीर्षातंर्गत निधी वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र हासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: मबाआ-२०२१/प्र.क्र.०६/का-७अ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मंत्रालय,मुंबई- Yoo ०३२. 
दिनांक: २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


Pat: १) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दि. १६ एप्रिल, २०२०. 
२) शासन परिपत्रक वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि. ४ मे, २०२०. 
शासन निर्णय :- 
महिला व बाल विकास विभागातील क्षेत्रिय आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी व खुद मंत्रालयातील 


अधिकारी व कर्मचारी यांना घरबांधणी अग्नीम, मोटार वाहन खरेदी अग्रीम व स्वीय संगणक खरेदी अग्रीम करिता सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित केलेल्या तरतुदीपैकी खालील विवरणपत्रातील रकाना क्र.२ मधील 
लेखाशिर्ष/उदिष्ठांकरिता रकाना क्र.५ मध्ये दर्शविल्याप्रमपणे एकूण रु.२९०.०० लाख इतका निधी या शासन निर्णयान्वये 
वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लाखात) 


अ.क्र लेखाशिर्ष/उदिष्ठ विद्यमान तरतूद | वितरीत निधी प्रस्तावित वितरण 
सन २०२०-२१ 


(१) (२) (३) (5) (4) 


१ | ७६१०, शासकीय कर्मचारी, इत्यादींना 
कर्ज (900,00 २९.२० २८३.८० 
००, 
२०१ घरबांधणी अग्रनीमे 
(००) 
(00)(09) घरबांधणी अग्निमे, इ. (अनिवार्य) 
७६१० १४७७ 
५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 


२ | २०२- मोटार वाहन खरेदी अग्निमे 
(00) ३६.३० शि व 
(००॥(०१) मोटार वाहन खरेदी ay 
(अनिवायी 

७६१० १४८६ 

५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 


३ | २०४- संगणक खरेदी अग्निमे 
(००) ३५.०० शि २.०० 
(००(०१ स्वीय संगणक खरेदी 
अग्निमे(अनिवार्य) 

७६१० १९३१ 

५५, कर्जे व आगाऊ रकमा 


शासन निर्णय क्रमांकः मबाआ-२०२१/प्र.क्र.०६/का-७अ 


2. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे हे 
राहतील त्यांच्याकडे हा निधी सुपूर्द करण्यात येत आहे. त्यानुसार आयुक्‍त, महिला व बाल विकास 
आयुक्‍्तालय,पुणे यांनी वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्रमांक-१ येथील दिनांक १.४.२०१९ च्या परिपत्रकामध्ये 
नमूद केलेल्या तपासणी सूचीतील बाबींची, केंद्र शासनाच्या मागदर्शक सूचनांचे तसेच यासंदर्भात नियोजन 
विभाग व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचना, प्रचलित निकष, वित्तीय अधिकाराचे प्रत्यायोजन 
यांचे काटेकोर पालन करावे. 
३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.३०/२०२१/व्यय-६ दिनांक १६.२.२०२१ नुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०२२२१२०५४८८५३० असा आहे. सदरचा 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAVINDRA este 0029, est“ MANTRALAYA MUMBA 
SITARAM JARANDE Scent terse 
(र.सि. जरांडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by RAVINDRA SITARAM JARANDE 
DN: c=IN, st=Maharashtra, 


idd27c79b9b31859a90ec537946c37d5876e64ce525d082 


प्रति, 

१) आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

२) आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 

३) महालेखापाल १/२, ( लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखा परिक्षा), मुंबई/नागपूर 

४) सर्व महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद ( आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

५) सर्व विभागीय उप आयुकत, महिला व बाल विकास ( आयुक्तालय, पुणे मार्फत) 

६) सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी ( आयुक्‍ताळय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 
७) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई शहहर/मुंबई उपनगर 

८) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी ( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 

९) सर्व तालुका कोषागार अधिकारी( आयुक्तालय, महिला व बाल विकास,पुणे मार्फत) 

qo) सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी ( आयुक्तालय, महिला व बाळ विकास,पुणे मार्फत) 
११) कार्यासन (व्यय-६/अर्थसंकल्प-७) वित्त विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१२) कक्ष अधिकारी(का.४), महिला व बाळ विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

१३) निवड नस्ती-का-७अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


